शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२४/प्र.क्र.१०/२४/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०९ फेब्रुवारी, २०२४. 
संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९/०२/२०१६. 
2) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था-३/परिविक्षा-श्रीम.अंबिकर/२०२४, 
दि.१८/११/२०२४. 


शासन आदेशा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ, या संवर्गातील विविध 
शासकीय तंत्रनिकेतनातील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ 
क्र.७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अध्यापकाचे नांव, | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा री परिविक्षा सेवा 
पदनाम व कार्यरत निर्णय क्रमांक व केल्याचा । घेतलेल्या रजा कालावधी नियमितपणे 
संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक समाप्तीचा पुढे चालू 
दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
२ 3 8 4 ६ ७ 
श्रीमती चैत्राली मंदार । शा.नि.क्र.एससीटी- २२/११/२०११ | एकूण ४३० दिवस | २५/०१/२०१५ | २६/०१/२०१५ 
अंबिकर, ६५११/(६९/११)/ (4.4) (म.नं.) (म.पू.) 
अधिव्याख्याता, Sa । तांशि-७, 
डिझाइनिंग अँन्ड दि.१८/११/२०११ 
गारमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, 
पुणे 


०३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अधिव्याख्यातांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 

०४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/२७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-३४२४/प्र.क्र.१०/२४/तांशि-७ 


०५. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०९१२३७१३११०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SAMEER LAXMAN DHERE 

S A M F F R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e6ab4a357b0e2247b4328b57f45f509bf1 bfObd20c865128a0 
18421¢354bddc5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=6EE64CF9B42881 125C3715A5DB341B5827C5743C728 
BC85F04BB71FF8FC154D6, cn=SAMEER LAXMAN DHERE 


Date: 2024.02.09 12:46:14 +05'30" 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे, 

३. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 


प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे, 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
निवडनस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


